RNI No.MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष ४ , अंक ५ 


गुरुवार , डिसेंबर ६, २०१८ / अग्रहायण १५ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ४,किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ७० 


.. 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित 
[ महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगररचना अधिनियम , १९६६ च्या कलम ६१ च्या उप-कलम ( १) नुसार 

सूचना 

क्रमांक सिडको / मु.नि . ( नैना) /टीपीएस-२ / २०१८ / ६०३५ 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगररचना अधिनियम , १९ ६६ ( महा . अधिनियम XXXVII , १९ ६६ ) (येथून पुढे “ उक्त 
अधिनियम ” असे उल्लेखिलेले ) च्या कलम ४० च्या उप -कलम ( १) मधील खंड ( ब) द्वारा प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभाग ( नविवि ) ने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१७१२ / ४७५ / प्र.क्र .- ९ ८ / १२ / नवि -१२ , 
दिनांक १० जानेवारी २०१३ व वेळोवेळी झालेल्या सुधारणा अन्वये त्यात नमूद केल्याप्रमाणे, नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्र ( नैना ) , 
( येथून पुढे “उक्त क्षेत्र ” असे संबोधिलेले) साठी शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित ( महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची व 
नियंत्रणाखालील कंपनी) म्हणजे “सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण ” ( येथून पुढे “ उक्त प्राधिकरण ” असे संबोधिलेले ) म्हणून नेमणूक केली 
आहे 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना क्र . टीपीएस -१२१५/ २४५ / सीआर -३३२ / २०१५ / एस.एम./ यूडी -१२, दिनांक 
२७ एप्रिल २०१७ नुसार नैनातील २३ गावांसाठी उक्त अधिनियमच्या कलम ३१ च्या उप - कलम ( १) अन्वये अंतरिम विकास आराखडा मंजूर 
केला आहे 

आणि, ज्याअर्थी, सिडकोच्या संचालक मंडळाने दिनांत ६ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या ठराव क्र . ११ ९ ७३ अन्वये अंतिम विकास योजनेतील 
प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी पनवेल तालुक्यातील रायगड जिल्ह्यातील चिपळे ( भाग ), देवद ( भाग) , भोकरपाडा ( भाग), विहिघर ( भाग ), 
सांगडे ( भाग ) व बेलवली ( भाग) येथे नगररचना परियोजना क्रमांक -२ ( नगररचना परियोजना क्रमांक -२ ) करण्याकरिता अधिनियमातील कलम 
६० च्या उप - कलम ( १) नुसार त्याचा उद्देश घोषित केला आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ६० ( २) मध्ये नमूद तरतुदीनुसार नगररचना परियोजना-२ करण्याच्या उद्देशाची घोषणा 
दिनांक ८ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या असाधारण अधिकृत महाराष्ट्र शासकीय राजपत्रात ( भाग -२) आणि स्थानिक वृत्तपत्रे यात प्रकाशित करण्यात 
आलेली आहेत ; 

आणि, ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगररचना परियोजना नियम, १९ ७४ च्या नियम क्र . ४(१) नुसार सर्व जमीन मालकांना दिनांक ८ मे, ९ मे , 
१० मे २०१८ रोजी चर्चेसाठी बोलवून त्यांची सभा आयोजित केल्यावर आणि जमीन मालकांकडून मिळालेल्या सूचनांचा समावेश केल्यानंतर, 
प्रारुप नगररचना परियोजना क्रमांक -२ चा मसुदा उक्त अधिनियमाच्या कलम ६१( १) नुसार आणि महाराष्ट्र नगररचना परियोजना नियम, १ ९ ७४ 
च्या नियम क्रमांक ४( २) नुसार संचालक, नगररचना , महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे विचारविनिमयासाठी दिनांक ५ जुलै २०१८ रोजी पाठविण्यात 


5 


आला ; 


( १ ) 


भाग दोन - ७०-१ 


२ 


शके १ ९ ४० 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, डिसेंबर ६, २०१८ / अग्रहायण १५ , 


. 


आणि, ज्याअर्थी, संचालक नगररचना , महाराष्ट्र शासन यांनी प्रारुप नगररचना परियोजना क्रमांक -२ विषयक दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१८ 
अन्वये विचारविनिमय उक्त प्राधिकरणाकडे पुढील सांविधिक कार्यवाहीस्तव पाठविली आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ६१( १) नुसार , ज्या योजनेसाठी घोषणा करण्यात आली त्या क्षेत्रासाठी प्रारुप योजना तयार 
करून घोषणेच्या तारखेपासून नऊ महिन्यांच्या (म्हणजेच ५ सप्टेंबर २०१८ ) आत उक्त प्राधिकरणाने संचालक , नगररचना, यांच्याशी विचारविनिमय 
करून, अधिकृत महाराष्ट्र शासकीय राजपत्रात सूचना प्रकाशित करावयाची असते. तरीही उक्त अधिनियमाच्या कलम ६१ (३) नुसार नियोजन 
प्राधिकरणाने किंवा यथास्थिती, त्या अधिकाऱ्याने राज्य शासनास अर्ज केल्यानंतर , उक्त अधिनियमाच्या पोट - कलम (१) किंवा ( २ ) अनुसार 
राजपत्रातील अधिसूचनेत विनिदिष्ट करण्यात आलेला कालावधी ३ महिन्यांहून अधिक नसेल अशा मुदतीने वाढविता येतो ; 

आणि, ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१८ च्या ठराव क्रमांक १२०७७ अन्वये उक्त प्रारुप नगररचना परियोजनेचा 
मसुदा तयार करून प्रसिद्ध करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळण्याबाबतच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली असून, त्या अनुषंगाने उक्त प्राधिकरणाच्या 
दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ च्या पत्र क्रमांक ५ ९ ८ ९ अन्वये मुदतवाढ मिळणेबाबत शासनास विनंती केली आहे ; 

आणि , ज्याअर्थी, शासनाने नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१३/ ३२११ / प्र.क्र .५०८ / नवि -१३, दिनांक 
१ डिसेंबर २०१६ अन्वये, उक्त अधिनियमाच्या कलम ६१(३ ) अन्वये मुदतवाढ देण्याचे अधिकार संबंधित विभागीय सहसंचालक , नगररचना 
यांच्या प्रत्यार्पित केलेले आहेत ; 

ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक टीपीएस -१८१३ / ३२११/ प्र.क्र .५०८ / नवि -१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये, 
प्रदत्त केलेल्या शक्तीचा वापर करून सहसंचालक , नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई आदेश क्र . प्रा.न.र.यो.क्र . २ / नैना / कलम ६१( ३ ) / 
मुदतवाढ / सहकोवि / ६५०९, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ६० पोट- कलम (३ ) नुसार उक्त प्रारुप नगररचना 
परियोजनेचा मसुदा तयार करून प्रसिद्ध करण्याकरिता दिनांक ७ डिसेंबर २०१८ हा दिवस धरून त्या दिवसापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 

आता, म्हणून उक्त अधिनियमातील कलम ६१( १) च्या तरतुदींनुसार , याद्वारे प्रारुप नगररचना परियोजना क्रमांक -२ तयार करण्यात आली 
आहे असे जाहीर केले जाते आहे आणि ती याद्वारे प्रकाशित करण्यात येत आहे. 

प्रारुप नगररचना परियोजना क्रमांक -२ योजनेची प्रत संबंधित विशेष नियंत्रण नियमावलीसह नैना कार्यालय , ८ वा मजला, टॉवर नं . १०, 
बेलापूर रेल्वे स्टेशन संकुल , सीबीडी -बेलापूर, नवी मुंबई ४०० ६१४ येथे कार्यालयीन कामकाजाच्या सर्वदिवशी नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खुली 
ठेवण्यात आली आहे. तसेच प्रारुप नगररचना परियोजना क्रमांक -२ सिडकोचे संकेतस्थळ https://cidco.maharashtra.gov.in//naina 
येथेसुद्धा अपलोड केली गेली आहे आणि विहित शुल्क भरल्यानंतर देखील मिळू शकते . 

उक्त अधिनियमाच्या कलम ६७ च्या तरतुदींनुसार , प्रारुप नगररचना परियोजना क्रमांक -२ ने बाधित होत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने 
प्रारुप योजनेशी संबंधित कोणतेही आक्षेप आणि / किंवा सूचना ही नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रकाशित झाल्याच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत मुख्य नियोजनकार , नैना, यांच्याकडे सादर करावे. 


. 


. 


महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार , 


नवी मुंबई, 


व्ही . वेणू गोपाल , 
मुख्य नियोजनकार ( नैना ). 


दिनांक : ५ डिसेंबर २०१८ . 


नोंदणीकृत कार्यालय : निर्मल, २ रा मजला , 

नरीमन पॉइंट , मुंबई ४०० ०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, डिसेंबर ६, २०१८ / अग्रहायण १५, शके १ ९ ४० 


CITY AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF MAHARASHTRA LTD . 


Notice 


[ Under section 61( 1) of The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ] 

No. CIDCO /CP (NAINA)/ TPS - 2 /2018 /6035 
Whereas , the Government of Maharashtra in exercise of powers conferred under clause (b ) of 
sub -section ( 1) of the section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (hereinafter 
referred to as “ the said Act ") declared by Notification , No. TPS - 1712 / 475 /CR - 98 / 12 /UD - 12 , dated 
10th January , 2013 and subsequent amendment (hereinafter referred to as “ the said Notification ") City 
and Industrial Development Corporation ofMaharashtra Limited (being a company owned and controlled 
by the Government of Maharashtra ) (hereinafter referred to as “ the Corporation ”) as Special Planning 
Authority (hereinafter referred to as " the SPA ") for Navi Mumbai Airport Influence Notified Area (NAINA ) 
(hereinafter referred to as " said notified area ") as specified therein ; 

And whereas , the Government of Maharashtra vide Notification No. TPS - 1215 / 245 /CR -332 / 2015 / 
SM /UD - 12 , dated 27th April 2017 has sanctioned the Interim Development Plan for the 23 villages of 
NAINA under section 31 ( 1) of the said Act ; 

And whereas, the Board vide Resolution No. 11973, dated 6th December 2017 had declared its 
intention under sub -section (1) of section 60 of the said Act, for making of Town Planning Scheme No. 2 
( TPS- 2 ) at Village - Chipale (part), Devad (part), Bhokarpada (part), Vihighar(part ), Sangade (part) and 
Belavali(part) of Taluka Panvel, District Raigad for implementation of final development plan proposals ; 

And whereas , a notice about “ declaration of intention for making TPS - 2 " as per provision in section 
60 (2 ) of the said Act has been published in the Extraordinary official Maharashtra Government Gazette 
(Part- II), dated 8th December 2017and also in local newspapers ; 

And whereas , after conducting owners meet on 8th , 9th , 10th May , 2018 as per rule No. 4 (1 ) of 
TPS . Rules 1974 by calling all the land owners for discussion and after incorporating suggestions received 
from the owners , the draft TPS - 2 was forwarded for consultation on 5th July, 2018 to the Director of Town 
Planning , GoM , as per section 61( 1) of the said Act and as per rule No.4 ( 2) ofMaharashtra Town Planning 
Rules, 1974 ; 

And whereas , Director of Town Planning , GoM , vide letter dated 29th November 2018 forwarded the 
consultation in respect of draft TPS -2 for further statutory action ; 

And whereas , as per section 61 (1 ) of the Act," not later than nine months from the date of declaration , 
subject, however , to sub -section ( 3), the Planning Authority shall , publish notice in the Official Gazette 
within nine months ( i.e. 5th September, 2018 ) from the date of the declaration . Also , as per section 61 ( 3 ) of 
the Act, the State Governmentmay, on application made by the Planning Authority or, as the casemay be , 
the officer, by notification in the Official Gazette, extend the period specified in sub - sections ( 1) or (2 )by 
such period not exceeding three months as may be specified in the notification ; 

And whereas , the said Special Planning Authority vide letter No. 5989, dated 23rd October 2018 
requested Governmentin Urban Development Department to extend the period of three months ofmaking 
and publication of the said Draft scheme under section 61( 3 ) of the said Act, along with the resolution 
No. 12077 , dated 12th October 2018 ; 

And whereas the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS - 1813 / 
3211 /CR 508 / UD - 13 , dated 1st December 2016 has delegated power to extend the period under section 
61( 3) of the said Act to the Joint Director, Town Planning of respective division ; 

And whereas, in exercise of the powers delegated to Joint Director, Town Planning vide Government 
Notification dated 1st December 2016 , the Joint Director of Town Planning , Konkan Division ,Navi Mumbai 
vide order reference No. TPS No.2 /NAINA /Sect. 61 ( 3 )/ Time- limit Extension / JDTP -KDN /6509, 
dated 20th November 2018 , extended the period ofmaking and publication of the said Draft Scheme under 
sub -section (3 ) of the section 61 of the said Act upto and inclusive of dated 7th December 2018 . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, डिसेंबर ६, २०१८ / अग्रहायण १५ , 


शके १ ९ ४० 


Now , therefore , in accordance with provisions of section 61( 1) of the said Act, the draft Town Planning 
Scheme- 2 has been made and is hereby published . 

A copy of the draft Town Planning Scheme- 2 plan along with corresponding Special Development 
Control Regulations are made available for inspection by the public during office hours on allworking days 
in the office NAINA, 8th Floor, Tower No. 10 , Belapur Railway Station Complex , CBD Belapur, Navi 
Mumbai 400 614. The same is uploaded on website of CIDCO i.e. https://cidco.maharashtra.gov.in//naina 
and also can be obtained after payment of prescribed fees. 

In accordance with the provisions of section 67 of the said Act , any person affected by the draft Town 
Planning Scheme- 2 may communicate in writing any objections and /or suggestions relating to the draft 
scheme to the Chief Planner, NAINA , within thirty ( 30 ) days from the date of publication of this notice in the 
Maharashtra Government Gazette . 


By the order of Board of Directors of the Corporation , 


Place : NaviMumbai, 
Dated : 5th December 2018 . 


V. VENU GOPAL , 
Chief Planner (NAINA). 


Reg . Office : Nirmal, 2nd Floor, 

Nariman Point, Mumbai 400 021. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR 
SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


